श्री.मेलींद शांताराम Bre, व्यवस्थापक, शासकीय 
मुद्रणालय, वाई, जि.सातारा यांना व्यवस्थापक, 
शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई या पदाचा 
अतिरिक्‍त कार्यभार देण्याबाबत व अधिकार 
पुन:प्रदान करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- न्यायाप्र-२०१४/प्र.क्र.१८२/उद्योग-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ सप्टेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक :- शिभंका/४४१४/प्र.क्र.६१/१४/उद्योग-४, 
दिनांक १९/१०/२०१५. 


शासन आदेशा -: 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- शिभंका/४४१४/प्र.क्र.६१/१४/उद्योग-४, 
दिनांक १९/१०/२०१५ अन्वये काही अटींच्या अधिन राहून अकार्यकारी पदावर झासन सेवेत पुन:स्थापित 
करून त्यांची व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय, वाई या पदावर पदस्थापना करण्यात आली होती. तथापि, 
आता या आदेशान्वये सदरचे आदेश अधिक्रमीत करून त्यांना पूर्ववत अधिकारांचे पुन:प्रदान करण्यात येत 
आहेत. 
२. तसेच उद्योग विभागाच्या अधिपत्याखालील संचालक, शासन मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशने 
संचालनालय, मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय मुद्रणालय, वाई, जि.सातारा येथे कार्यरत असलेले 
श्री.मेलींद शांताराम शिंदे यांना व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार पुढील आदेझापर्यंत या शासन आदेशान्वये सोपविण्यात येत आहे. 
३. श्री. मि.शा.शिंदे, व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय, वाई यांना शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 
या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून देयकांवर स्वाक्षरी करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
४. सदरचे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक वेतन-१३११/प्र.क्र.१७/सेवा-३, 
दिनांक २७/१२/२०११ अन्वये तसेच सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र. एसआरव्ही-२०१८/ 
प्र.क्र.२०८/कार्या-२, दिनांक ०५.०९.२०१८ मधील तरतूदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०९२६१४३६५२४७१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KARANSING 
PREMSING PATIL = 
(क. प्रे. पाटील ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाहन संचालनालय, मुंबई. 
२. व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई. 
३. व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय, वाई. 


शासन आदेशा क्रमांकः न्यायाप्र-२०१४/प्र.क्र.१८२/उद्योग-४ 


प्रत रवाना :- 
१. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 
५. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (कोषा-प्रशा-५) , मंत्रालय, मुंबई. 
६. संबंधित अधिकारी. 
७. निवड नस्ती, उद्योग-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


